महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, मादाम काम मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email |) : deskkh2-rfd@mah.gov.in 
क्रमांक: गौखनी-५०/१२२२/प्र.क्र३9४/ख-२ दिनांक ०३ जानेवारी, २०२४ _ 


विषय : गौण खनिज-भंडारा 
सन २०१६-१७ करीता मौजा टाकळी ता. भंडारा या वाळूगटातून 
उत्खनन न करता आलेल्या वाळू साठ्याची रक्‍कम परत करण्याबाबत. 
श्री. जितेंद्र गणेश मस्के. रा. संताजी नगर, कांद्री, ता. पारशिवनी जि. नागपुर 


शासन ज्ञापन: 


जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र.आसन-१४/खनिज/अका/कावी-११८९/२०२२, 
दिनांक ११.११.२०२२ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सन २०१६-१७ करीता मौजा 
टाकळी ता. भंडारा या वाळूगटासाठी रक्‍कम रू.९२,७५,०००/- एवढ्या सर्वोच्च बोळीस लिलावधारक 
श्री. जितेंद्र गणेशा मस्के. रा. संताजी नगर, कांद्री, ता. पारशिवनी जि. नागपुर यांना मंजूर करण्यात 
आला. सदर वाळूघाटाच्या अनुषंगाने लिलळावधारक यांना रितसर ताबा देण्यात आला असता 
लिलावधारक यांनी सदर वाळूगटातील उत्खननास सरूवात केली. दरम्यान लिलावधारक यांनी सदर 
वाळूघाटातून वाहतूक करण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून देण्यात यावा अथवा वाळू गटाच्या अनुषंगाने 
शासन जमा केलेली रक्‍कम परत करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, भंडारा यांच्याकडे अर्ज सादर केला. 
०२. लिलावधारक यांनी सदर वाळूघाटातून उत्खनन करता न आल्याने शासनास जमा केलेली 
रक्‍कम परत करण्याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका 
क्र.५८६८/२०१९ दाखल केली. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने लिलावधारक यांनी वाळू गटाच्या 
अनुषंगाने शासन जमा केलेली रक्‍कम परत करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, भंडारा यांच्याकडे दिनांक 
०१.०२.२०१९ रोजीचे निवेदनावर जिल्हास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मा. 
न्यायालयाने निर्णय घेण्याबाबत आदेशा पारीत केले आहेत. मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर 
येथे रिट याचिका क्र.५८६८/२०१९ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने व लिलावधारक यांनी सदर 
वाळूघाटातून उत्खनन केलेल्या परिमाण (६ ब्रास, तसेच लिलावधारकाने लिलावाच्या सर्वोच्च 
बोलीच्या २५ टक्के रक्‍कम विहित वेळेत जमा न केल्या मुळे सर्वोच्च बोलीच्या % रक्‍कम जप्त करून 
लिलावधारकास प्रमाणशीर रक्‍कम रू.६९,४५,७५०/- (रू. एकोणसत्तर लाख पंचेचाळीस हजार सातशे 
Ga फक्त) परत करण्याच्या शासनाने निर्णय घेवून क्रमांक: गौखनी-५०/१२२२/प्र.क्र.३७४/ख-२, 
दिनांक २७.०६.२०२३ च्या शासन ज्ञापनान्वये सदर रक्‍कम परत केली आहे. 
8. तथापि, लिलावधारक यांनी मा. न्यायालयाने Re याचिका क्र.५८६८/२०१९ मध्ये दिनांक 
१६.११.२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही झाळेळी नसलयाने मा. मुंबई उच्च 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनी-५०/१२२२/प्र.क्र.३७४/ख-२ 


न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे अवमान रिट याचिका क्र.७८/२०२३ दालख केली आहे. त्यानुषंगाने 
मा. न्यायालयाने दिनांक 30.99.2023 रोजी दिलेले आदेश विचारात घेता, सर्वोच्च बोलीच्या ५ च्या 
फरकाची रक्कम विहीत वेळेत भरणा न केल्यामुळे सर्वोच्च बोलीच्या जप्त केलेळी % रक्‍कम 
(रू.२३,१८,७५०/-) रक्‍कम परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
०५. सबब, श्री. जितेंद्र गणेश मस्के. रा. संताजी नगर, कांद्री, ता. पारशिवनी जि. नागपुर यांना 
रक्‍कम रू.२३,१८,७५०/- (रू. तेवीस लाख अठरा हजार Ua! GAR फक्त)इतकी रक्कम, त्यांनी 
लिलावाची रक्‍कम प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व यापूर्वी ही रक्कम अदा केलेली नाही याची 
खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर अदा करण्यास शासन ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
०६. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३ - अलोहयुक्‍्त 
खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग "१०२ - खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, अलोहयुक्‍्त 
खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग - वजा परतावे (00) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) खाली वजा 
परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून 
भागविण्यात यावा. 
०७. सदर TRA ज्ञापन वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०३१६०४३३२११९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SADANAND GOVIND MOHITE 
DN: IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘REVENUE AND FORESTS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9bd008875b6a3a9fddad3e5 5fe0328df1 3a27221cb2bbc67abd0155f91 
4efc01, postalCode=400032, st=Maharasht! 
serial INumber=6590E2301450C474B246074049174C79201BCAD9ESEB15E8F21 
C282EAEFEDA38, ‘SADANAND GOVIND MOHITE 
ite: 2024.01.03 16:30:22 +05'30' 
(स. गो. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी | ढु महसूल लववन विभाग T 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी भंडारा fd न्न 
ल्हाधिकारी, . 
प्रत: 


) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, नागपूर 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी भंडारा, भंडारा. 

) कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 
६ fast “ख” कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा 
राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


